माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ 
प्र.क्र.४६/ तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) 
येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत मिरा भाईंदर 
महानगरपालिकेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०९.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा रू. ९,०७,५१,१९५.०० (रुपये नऊ कोटी सात लक्ष एक्कावन्न हजार एकशे पंच्याण्णव फक्त) 
किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आयुक्‍त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी शहर अभियंता, मिरा 
भाईंदर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने 
सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, मिरा भाईंदर 
महानगरपालिकेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१मध्ये 
दर्शविलेल्या अ.क्र. १ ते ४ येथील कामांमध्ये अंतर्भूत असलेले हिरवळीचे गवत (लॉन) लागवडीची कामे 
व अ.क्र. ५ ते १६ येथील जुन्या हरित क्षेत्रांच्या देखभाळीची कामे अशी एकूण रू. ५,१८,७८,८८५.०० 
(रुपये पाच कोटी अठरा लक्ष अठ्याहत्तर हजार आठरो पंच्याऐंशी फक्त) किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व 
सेवा करासह) उर्वरित रू. ३,८८,७२,३१०.०० (रुपये तीन कोटी अड्ट्याऐंशी लक्ष बहात्तर हजार chad 
दहा फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
मिरा भाईदर महानगरपालिकेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, 
वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या णोडपफत्र- 
१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
२. अटी aad 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा मिरा भाईंदर 

महानगरपालिका राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. ५,१८,७८,८८५.०० रकमेचा 
विनियोग मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने शहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. 
स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा MATAR असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करून महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर करावा. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्यापासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 


AN 
~~ 


os 


लर 
“-_ 
य 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१ 


६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस “अमृत-३ लक्ष ते १० लक्ष 
लोकसंख्या” गटात राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी रू. ०७.०० कोटी व भूमी थीमॅटीक क्षेत्रातील 
उच्चत्तम कामगिरीसाठी रू. ०२.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. सदर बक्षिसाची एकूण रक्‍कम 
रू. ०९.०० कोटी एवढी आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रू. ०४.५० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१६२८०१८२०४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
RYA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c4 
9ac520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079 
B8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 16:37:47 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व Soh, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 
८) आयुक्त, मिरा भाईदर महानगरपालिका, मिरा भाईंदर 
९) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


सविस्तर प्रकल्प देणा प्रशासकीय मान्यता 
अहवालीतील anh देण्यात येत 
अ.क्र कामाचे स्वरूप ae आलेल्या कामांची कार्मांची 
अंदाजपत्रकिय असलेल्या कामांची 
रक्‍कम (रू.) 
खर्च (रू.) रक्‍कम (रू.) 
fa 2 3 | कका 4 
[me नवीन हरित क्षेत्रांची निर्मिती: स्व. हाला ता oe व्र 
9०09, A mOxe) ; ; 02.00 ढ 5 mere) 
आनंद दिघे मैदान, भाईंदर पूर्व 
नवीन हरित क्षेत्रांची निर्मिती: स्व. 
२ भाईंदर ५०,२६,३१८.०० १,२७,०९४.५८ ४८,९९,२२३.४२ 
राम कापसे मैदान, भाईंदर पूर्व 
नवीन हरित क्षेत्रांची निर्मिती: श्री. 
३ सचिन तेंडुलकर मैदान, भाईंदर | १,७०,१९,२३४.०० | १,६२,४६,५३६.४२ | ७,७२,६९७.५८ 
पूर्व 
नवीन हरित क्षेत्रांची निर्मिती: 
४ भाईंदर ८९,४६,५४१.०० ८९,४६,५४१.०० pom 
आरक्षण क्र. 300, भाईंदर पूर्व 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
५ | देखभाल: अहिल्यादेवी होळकर | १२,८४,९१९.०० | १२,८४,९१९.०० pom 
उद्यान, मिरारोड पूर्व 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
६ । देखभाल: राणी लक्ष्मीबाई १३,३३,१८५.०० | १३,३३,१८५.०० 
उद्यान, मिरा रोड पूर्व 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
o देखभाल: सावित्रीबाई फुले १३,३८,४५३.०० | १३,३८,४५३.०० pom 
उद्यान, काशिगाव 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
८ | देखभाल: आरक्षण क्र. ३०५ २४,५५,५५४.०० । २४,५५,५५४.०० pm 
उद्यान 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१ 


सविस्तर प्रकल्प तकव प्रशासकीय मान्यता 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप महतालीती ल आलेल्या कामांची घ्यात hue 
अंदाजपत्रकिय असलेल्या कामांची 
खर्च (रू.) a रक्‍कम (रू.) 
ae | 2 ३ 1 ४ षु 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
९ । देखभाल:मोह तलाव उद्यान १२,९०,६१५.०० | १२,९०,६१५.०० pe 
उत्तन 
| जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि ee ae ee pee 
देखभाल: Fat गावदेवी उद्यान * 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
वि देखभाल: स्व. अण्णा दामले ४,२३,८०७.०० ४,२३,८०७.०० pe 
उद्यान भाईंदर पश्चिम 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
देखभाल: डॉ बाबासाहेब 
१२ व आ भोगत १३,३९,४२३.०० १३,३९,४२३.०० त्व 
आंबेडकर भवन उद्यान भाईंदर 
(प.) 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
१३ | देखभाल: राम तलाव उद्यान ९,८३,३०६.०० ९,८३,३०६.०० 
भाईंदर पश्चिम 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
” देखभाल: प्रमोद महाजन उद्यान । 92,08,240.00 | १२,०९,२५०.०० pm 
भाईंदर पूर्व 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
१५ । देखभाल: Uda उद्यान २१,६३,७४५.०० । २१,६३,७४५.०० 
भाईंदर पूर्व 
जुन्या हरित क्षेत्राचे संवर्धन आणि 
१६ । देखभाल: रामलिला उद्यान २०,६२,०९६.०० । २०,६२,०९६.०० 
भाईंदर पूर्व 
मनपा हद्दीतील विविध उद्याने व 
क मैदाने येथे ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा Me ee po १... 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (9)/ तां.क.१ 


सविस्तर प्रकल्प कता प्रशासकीय मान्यता 
अहवालीतील मची देण्यात येत 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप कनल येका आलेल्या कामांची eer 
अंदाजपत्रकिय असलेल्या कामांची 
रक्‍कम (रू.) 
खर्च (रू.) रक्‍कम (रू.) 
fae: | 2 3 fe ५ 
प्रकल्प क्षमता (१५ 
KWpx98=290 kWp) 
मनपा हद्दीतील विविध मैदाने येथे 
१८ | सचन ८९,३३,३००.०० शय्या ८९,३३,३००.०० 
सिंचन व्यवस्था करणे 
माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत 
१९ ath 84,00,000,00 pom 84,00,000,00 
विविध स्पर्धांची aferd (IEC) 
एकूण | §,00,49,984.00 | ५,१८,७८,८८५.०० | ३,८८,७२,३१०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


